केंद्रशासनाने राज्यांच्या भांडवली खर्चासाठी विशेष 
सहाय्य योजनेच्या भाग -१ अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात 
माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयास भाग ४ अन्वये 
इन्सेटिव्ह ऑफ डिजिटाइजेडन बिनव्याजी कर्ज प्राप्त 
होण्यासाठी खर्चाचे नवीन लेखाशिर्ष उघडणेबाबतचे 
शुध्दीपत्रक. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक:- साप्रवि-२०२२/प्र.क्र.१३२/से-१/३९ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक- ०९ जानेवारी, २०२३. 


संदर्भ :- शासन निर्णय क्र:- साप्रवि-२०२२/प्र.क्र.१३२/से-१/३९, 
दिनांक- १६ डिसेंबर, २०२२. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 
उपरोक्त शासन निर्णय क्रमांक साप्रवि-२०२२/प्र.क्र.१३२/से-१/३९, दिनांक- १६ डिसेंबर, २०२२ 
च्या शासन निर्णयातील विवरण पत्रातील उद्ष्टि ५५ - कर्ज व आगाऊ रक्‍कम या ऐवजी " ५२७५००२१ खाली 
६०-इतर भांडवली खर्च (60- Other Capital Expenditure )" असे वाचावे. 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२३०१०९१६०६१०४००७ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
Beal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


LAXMAN VISHWANATH 
SAWANT 


(ल.वि.सावंत) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत: 
१) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव. 

) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 
) मा. उपमुख्यमंत्री , यांचे प्रधान सचिव. 
) मा. सर्व मंत्री. 
) मा. सभापती/मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


AD 


oC x ww 


| 


593) 


मा. अध्यक्ष / मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, मुंबई. 

मा. विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य 

मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव (वित्त) मंत्रालय, मुंबई-३२. 

अपर मुख्य सचिव (नियोजन) मंत्रालय, मुंबई-३२ 

प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर. 


Nn ८. 


vo 


Go 
११ 
१२ 
१३ 


Se Ve Ne CW 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः साप्रवि-२०२२/प्र.क्र.१३२/से-१/३९ 


१४) प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षण), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

१५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१६) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१७) उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र विमान विकास कंपनी मर्यादित, मुंबई. 
१८) जिल्हाधिकारी, अहमदनगर. 

१९) उप सचिव (व्यय-४) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२०) उप सचिव (अर्थबळ) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२१) उप सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२२) कक्ष अधिकारी (कार्या-२५), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

२३) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


